AR 


RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 -TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


PAHk 


HTI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - ८ , अंक - २४ ] 


गुरुवार , जून २७, २०१९ / आषाढ ६ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक नपा/ कार्या-६ अ/ १४३५/ २०१ ९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १ ९ (१) अन्वये 
प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर , या अधिसूचनेद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, संगमनेर 
व जामखेड नगरपरिषदेच्या पोट-निवडणूक , २०१९ करिता दिनांक २३ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार हे त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नमूद केलेल्या नगरपरिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


राखीव जागा असेल तर 


कोणत्या प्रवर्गासाठी 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


शेख तरन्नुम रईस 


श्रीरामपूर नगरपरिषद 


प्रभाग क्रमांक ९ - ब 


सर्वसाधारण ( महिला) 


२ 


वाकचौरे राजेंद्र कारभारी 


संगमनेर नगरपरिषद 


प्रभाग क्रमांक १० - अ 


अनुसूचित जाती 


३ 


शेख जाकीया आय्युब 


जामखेड नगरपरिषद 


प्रभाग क्रमांक १४ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हाधिकारी , अहमदनगर. 


अहमदनगर , २५ जून २०१ ९ . 


( १ ) 


वि ( एच ) १४० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभाग, जून २७, २०१९ / आषाढ ६, शके १९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक ग्रा.पं. /कार्या-८ अ/ ७५३/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( मतदार विभाग व निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ 

मधील 
नियम ६५ अन्यये खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागाकरिता घेतलेल्या निवडणुकीमध्ये निवडून 
आलेल्या उमेदवारांचा निकाल संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी फॉर्म नंबर ११ व १२ मध्ये जाहीर केला आहे. 

ज्याअर्थी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडून निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी त्यांचे कायम वास्तव्याच्या पत्त्यासह प्राप्त झाली 
आहे. त्याअर्थी, मी, राहुल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर , मला प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( मतदार विभाग व निवडणुका घेणे ) 
नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६६ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ मधील कलम ९ ( २) (१) नुसार व जिल्हा 
परिषदेकरिता निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध करण्यासंबंधीचे मा . राज्य निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश 
क्रमांक रानिआ /जिपपंसनि-२०११ / प्र. क्र . १९/ का -७, दिनांक ३ जानेवारी २०१२ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केल्याने खालील परिशिष्टात नमूद 
केल्याप्रमाणे अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागनिहाय निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी त्यांचे कायम वास्तव्याचेपत्त्यासह महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 


परिशिष्ट 


जिल्हा अहमदनगर 


अहमदनगर जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग 
निवडणूक विभागाचे 


अ . 


आरक्षण 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे 


तालुका निवडणूक विभागाचे 

क्रमांक 


क्र . 


नाव 


नाव 


स्त्री / 


पक्ष 


पत्ता 


पुरुष 


१ 


w 


२ 


४ 


३ 


५ 


७ 


or 


१ 


राहुरी 


५५ 


बारागाव नांदुर 


नागरिकांचा 


गाडे धनराज 


पुरुष 


अपक्ष 


मु . पो . बारागाव , 
नांदुर , तालुका 


मागास 


शिवाजीराव . 


प्रवर्ग. 


राहुरी, जिल्हा 


अहमदनगर . 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २७ जून २०१९ . 


. 


आदेश 


१ ९ ६२ मधील 


६० 


क्रमांक ग्रा.पं./कार्या-८ अ/ ७५३ - अ/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे ) नियम , 
नियम अन्वये खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील २ पंचायत समित्यांच्या निर्वाचक गणांकरिता घेतलेल्या पोट -निवडणुकीमध्ये 
निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निकाल संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी फॉर्म नंबर ११ व १२ मध्ये जाहीर केला आहे . 

ज्याअर्थी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडून निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी त्यांचे कायम वास्तव्याच्या पत्त्यासह प्राप्त झाली 
आहे. त्याअर्थी, मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी , अहमदनगर , मला प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्र पंचायत समित्या ( निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) 
नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ मधील कलम ५७ (३) (१) नुसार पंचायत 
समित्यांकरिता निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध करण्यासंबंधीचे मा . राज्य निवडणूक आयुक्तांचे आदेश क्रमांक रानिआ /जिपपंसनि -२०११/ 
प्र . क्र . १ ९ / का -७, दिनांक ३ जानेवारी २०१२ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केल्याने पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे अहमदनगर 
जिल्ह्यातील २ पंचायत समित्यांच्या निर्वाचक गणनिहाय निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी त्यांचे कायम वास्तव्याचे पत्त्यासह महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 


- 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभाग, जून २७, २०१९ / आषाढ ६, शके १९ ४१ 


३ 


परिशिष्ट 


जिल्हा अहमदनगर 


अहमदनगर पंचायत समित्या निर्वाचक गण 


अ . 


पंचायत 


निर्वाचक गणाचा 


निर्वाचक गणाचे 


आरक्षण 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे 


क्र . 


समितीचे 


क्रमांक 


नाव 


नाव 


स्त्री / 


पक्ष 


पत्ता 


नाव 


पुरुष 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१ 


नेवासा 


६ ९ 


सोनई 


पुरुष 


अपक्ष 


नागरिकांचा डफाळ कारभारी 
मागास काशीनाथ . 
प्रवर्ग 


मु . पो . सोनई, 
तालुका नेवासा. 


जिल्हा अहमदनगर . 


२ 


कर्जत 


१३८ 


कोरेगाव 


सर्वसाधारण जाधव मनिषा दिलीप स्त्री 


( महिला ). 


राष्ट्रवादी मु . पो . कोरेगाव, 
काँग्रेस 

तालुका कर्जत , 
पार्टी. जिल्हा अहमदनगर. 


राहुल द्विवेदी , 


जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २७ जून २०१ ९ . 


वाचले. 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ मधील कलम ५१-१ अ व ५१ ( अ) ( सुधारणा २००१). 

आदेश 


क्रमांक पालिका-३/ कावि -९ १/ २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१-१ अ व 
५१ ( अ) ( सुधारणा २००१) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम ५१-१ अ व ५१ ( अ) च्या पोट - कलम (४) च्या तरतुदींनुसार बोदवड नगरपंचायतीत निवडून आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचे 
नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करावयाचे आहे. 

यास्तव मी , डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी, जळगाव , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपंचायत , बोदवड अध्यक्ष 
पदासाठी व उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव जाहीर करीत आहे. 

परिशिष्ट 
निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

नगरपंचायतीचे नाव 


अ . क्र . 


पद 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


बागवान मुमताजबी सईद 


अध्यक्ष 


बोदवड 


२ 


दिनेश नारायण माळी 


उपाध्यक्ष 


बोदवड 


.. 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 


जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , २४ जून २०१ ९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


